वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील 
इमारती मधील व भूमिगत आर.सी.सी. 
पाण्यांच्या साठवण टाक्या दुरुस्ती कामांच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०८/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- 

१ राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) कार्यालयाचे पत्र PAH (ज.सं.)/आस्था- 
१४/माझगांव, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव-पाणी टाक्या दुरुस्ती /२३-२४/ 
ब-२४४१ मुंबई, दिनांक ०९/१०/२०२३ 

Q राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) कार्यालयाचे पत्र PATHS (ज.सं.)/आस्था-१४/ 
वस्तू व सेवाकर भवन,माझगांव-पाणी टाक्‍या दुरुस्ती/२३-२४/ब-२५२९ मुंबई 
दिनांक २५/१०/२०२३ 

३ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 

४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील इमारतीवरील व भूमीगत आर.सी.सी.पाण्यांच्या 


साठवण टाक्या दुरुस्ती कामाकरिता प्रभारी अधिक्षक अभियंता, (सा.बां.),मंडळ, मुंबई यांनी 


दिनांक २८.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये रु. १,२०,४६,०६८/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर 


केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांची 


तांत्रिक मान्यता प्राप्त आहे. प्रस्तुत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०८/वि.प्र.४ 


शासन निर्णय:- 


वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील इमारतीवरील व भूमीगत आर.सी.सी.पाण्यांच्या 


साठवण टाक्या दुरुस्ती कामाकरिता रु.१,२०,४६,०६८/-(अक्षरी रुपये एक कोटी वीस लाख 


शेहेचाळीस हजार अडुसष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या खालील अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


कामाचे नाव 


अंदाजित किंमत 


i 


Repairs of Renovation of overhead RCC 
Water Tank at Old GST Bhavan, Mazgaon, 
Mumbai. 


रु.३७,२५,५०२/- 


Water Tank at New GST Bhavan, Mazgaon, 
Mumbai. 


2 Repairs of Renovation of Underground RCC | %.98,03,804/- 
Water Tank at Old GST Bhavan, Mazgaon, 
Mumbai. 

३ Repairs of Renovation of overhead RCC Water | रु.४०,९६,०४५/- 
Tank at New GST Bhavan, Mazgaon, Mumbai. 

° Repairs of Renovation of Underground RCC | रु.२८,२१,०४६/- 


एकूण 


रु.१,२०,४६,०६८/- 


2. 


सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९-सार्वजनिक 


बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर 


(०५)(०१) मोठी बांधकामे-विक्रीकर (४०५९ ०७३४) (अनिवार्य), ५३ मोठी बांधकामे” या 


लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. मात्र विहित 


पध्दतीने अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 


३. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग- 


२, दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (१) 


तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 


दि.२५.०९.२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०८/वि.प्र.४ 


Gs सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥व959॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११३०१६१९३२४१०५ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


SUNIL GANGARAM वाटा 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfade81 


49e690564bc13f6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GANGARKAR पणय णी 
(सु.गं.गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
राज्यकर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई १०, 
विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
अवर सचिव ( अर्थसंकल्प कक्ष/ प्रशासन-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


